पुणे जिल्ह्यातील शिरुर तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.४४ /नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० सप्टेंबर, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(पुणे)/ का-२/रेशा/१०/६७८/२०२१, दि.०८/०२/२०२१. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
पुणे जिल्ह्यातील शिरुर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, पुणे 
यांनी सदर रस्ते Salad करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, पुणे यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, पुणे यांचा ठराव विचारात घेऊन पुणे जिल्ह्यातील शिरुर तालुक्‍यातील खालील रस्ते 
दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(कि.मी) 
| . _। प्रजिमा-४ ते निमगाव aad) ग्रामीण (०/०० ते ९/००  ।१५.०० प्रमुख जिल्हा 
जांबुत फाकटे टाकळे हाजी | मार्ग -६३ ९.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१९९ 
अहमदाबाद फाटा | ग्रामीण (0/00 ते ६/००) 
सोनेसांगवी वाघाळे रस्ता | मार्ग -७० ६.०० कि.मी. 
(प्रजिमा-९). 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.४४ /नियोजन-२ 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक । करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 

(कि.मी) 

२. | शिक्रापूर-हिवरे-कान्हूर- ग्रामीण (0/०० ते ५/८००) | १२.८०० । प्रमुख जिल्हा 
कवठे-फाकटे-चांदोह- मार्ग -४१ ५.८०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-२०० 
पिंपरखेड पारगाव रस्ता 
(रामा-१७७ ते पिंपरखेड व | ग्रामीण  । (0/00 ते ७/००) 
पिंपरखेड ते पारगाव रस्ता) मार्ग -८० ७.०० कि.मी. 

३. | शिक्रापूर-जातेगाव खु. करंदी- | इतर जिल्हा | (0/00 ते १२/९००) | १६.३०० | प्रमुख जिल्हा 
पराडमाळा-केंदूर-कन्हेरसर- | मार्ग-१४३ । १२.९०कि.मी. । कि.मी मार्ग-२०१ 
प्रजिमा रस्ता ग्रामीण (0/00 ते ३/४००) 

मार्ग -१४ ३.४०० कि.मी. 

: . | भाकरेवाडी-भैरवनाथ वाडी- | इतर जिल्हा | (०/०० ते ७/०००) | १८.६०० | प्रमुख जिल्हा 
टाकळे-हाजी-मसे ते डोंगरगण | मार्ग -१४१ ७.००० कि.मी. कि.मी मार्ग-२०२ 
रस्ता. ग्रामीण (०/०० ते १/६००) 

मार्ग-१०२ । १.६०० कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते १०/००) 
मार्ग -०७ १०.०० कि.मी. 
एकूण ६२.७०० 
कि.मी. 


उपरोक्त रस्ते दर्जोन्नरत झाल्यास रस्ते विकास योजना 


२००१-२०२१ मधील पुणे 


जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६२.७० कि.मी. ने वाढ होवून 
एकूण लांबी (४७६९.३३-- ६२.७०) म्हणजेच ४८३२.०३ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १९.९० कि.मी. इतकी घट होवून (१९४८.१३ - १९.९०) म्हणजेच १९२८.२३ 
कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४२.८०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (९८८४.२९६-४२.८००) म्हणजेच ९८४१.४९६ कि.मी. इतकी होईल. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००४१६०२०१२८१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग.सं. कचरे) 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.४४ /नियोजन-२ 


x 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, पुणे . 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पूर्वी विभाग, पुणे. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


